लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ च्या 


अनुषंगाने 


तहसिलदार 


संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांचे बदली आदेश रद्द करणेबाबत 
(छत्रपती संभाजीनगर विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली-२०२४/प्र.क्र.१०(भाग-१)/ई-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


दिनांक : १५ फेब्रूवारी, २०२४ 


संदर्भ :- 9) शासन समक्रमांक दि. ३१.०१.२०२४ रोजीचे आदेशा 


शासन आदेठा:- 


भारत निवडणूक आयोगाने दि.२१.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये विहित केलेल्या 
तरतुदी व महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४ व ४(५) मधील 
तरतुदींनुसार खाली नमूद केलेल्या अधिकारी यांची स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 


पदावर सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय कारणास्तव सक्षम प्राधिकारी यांच्या 


मान्यतेने संदर्भाधीन क्र.१ येथील आदेशान्वये पदस्थापना करण्यात आली आहे. तथापि, 
भारत निवडणूक आयोगाच्या सुचनेनुसार खाळीळ नमुद अधिका-यांची स्तंभ क्र.५ मधील 


नमुद कारणास्तव त्यांचे दि.३१.०१.२०२४ रोजीचे बदली आदेश या आदेशान्वये रद्द 


करण्यात येत आहेत. 
क्र. | अधिकाऱ्याचे | सध्याचे पदनाम बदलीनंतरची बदली आदेशा रद्द 
नाव पदस्थापना करण्याचे कारण 
(१) (2) (3) (४) 
| | श्री. धोडिबा | तहसिलदार तहसिलदार वाशी बीड जिल्हयातील 
गायकवाड । हिमायतनगर जि.धाराशिव या श्री. | लोकसभा/ विधानसभा 
जि.नांदेड नरसिंग जाधव यांच्या निवडणूक 
प्रस्तावित बदलीने | कामकाजातील 
रिक्‍त होणा-या पदावर | अनियमिततेच्या 
अनुषंगाने विभागीय 
चौकशी सुरु असणे 


२. at. धोंडिबा गायकवाड, तहसिलदार यांनी पुढील आदेशापर्यंत शासन परिपत्रक, 
महसूल व वन विभाग, दि.०१.१२.२०२३ मधील सूचनेनुसार संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/ 


जिल्हाधिकारी यांच्याकडे रुजू व्हावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.१०(भाग-१)/ई-३ 


सदर ana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१५१८५६१७७५१९ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AJIT SOPANRAO DESHMUKH 


AJIT SOPANRAO ०५०५ 
DESHMUKH 5000 
(अजित देशमुख) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
© अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
«७ विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर. 
प्रत, 


« मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


« मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


» मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


« मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव 
e संबंधित जिल्हाधिकारी. 


© प्रधान महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ 


नागपूर. 
७ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
७ संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 
७ संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 


«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० 


०३२. 


«७ संबंधित तहसिलदार (विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांचेमार्फत). 
«७ उप सचिव (ई-३) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


७ निवडनस्ती (ई-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


